सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजापात्रा 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ६ वे , राजपत्र क्र . २५ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जून १८-२४ , २०२० : ज्येष्ठ / आषाढ , २८-३ , 


शके १ ९ ४२ 


[ पृष्ठे - २२ , 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 
भाग एक - शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती, 

पृष्ठे 

भाग एक - अ ( भाग चार- अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 
अनुपस्थितीची रजा (भाग एक - अ , चार- अ , चार- ब व 

आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी ३७ 

ते 
चार- क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत 

संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा ते 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित 

व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपंचायती , ५० 
असलेले नियम व आदेश . 

नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व 
८०३ 

स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये 
संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी केवळ ते 

काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 
औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले . 

८१० 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


१ 


उपजिल्हाधिकारी ( भुसं .) लसिका , नांदेड यांजकडून 

प्रारंभीक अधिसूचना कलम-११ 


व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील 
५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्रकरीता जमीन संपादन करण्याच्या 
संबंधात अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी 
समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 


भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनस्थापना करताना बाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम - २०१३ 


क्रमांक २०१९ / उपजि / लसिका/ मौ.रत्नाळी/सिआर-०७.- ज्याअर्थी, 
भूसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम - २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या 
कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा 
वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र.संकिर्ण 
१९ / २०१४ /प्र.क्र .७७ / अ, दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचा 
निर्देश उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित 
केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ( ३ ) च्या खंड ( झेड ओ) मध्ये 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , 
नांदेड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात पुढे जिचा निर्देश उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आला आहे .) आवश्यक आहे अथवा 
तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते , ज्याच्या स्वरुपाचे 
विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे; 


आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (१ ) च्या 
तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे. 


, 


औ भाग १-२५ 


८०३ 


८०४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जून १८-२४ , २०२० : जेष्ठ/ आषाढ २८-३, शके १ ९ ४२ , 


भाग १ - पुरवणी 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 
व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत . 


अनुसूची दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांवः- भूसंपादन प्रस्ताव इसापूर उजव्या कालव्याच्या करखेली 
शाखा कालव्यावरील डावी लघु वितरीका क्र .१ सा.क्र .१८०० ते २४२० मी . 
साठी मौ . रत्नाळी ता . धर्माबाद जि . नांदेड . 
प्रकल्प कार्यालयाचे वर्णन:- कार्यकारी अभियंता , उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प विभाग 
क्र .८ नांदेड . 


, 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे . 


आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोट कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे; 


अनुसूची तीन 
बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यासा भाग पाडणारी करणे लागू नाही . 

अनुसूची चार 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करण्या- या अभिकरणाने दिलेला ) 

सामाजिक प्रभावनिर्धारणाचा सारांश लागू नाही . 


त्याअर्थी, आता असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार 
खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमीनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर 
कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


अनुसूची पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
भूधारकाचेविस्थापन होत नसल्यामुळे प्रशासक नियुक्ती लागु नाही. 


टिप उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी , ( भूसंपादन ) 
लसिका नांदेड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 
दिनांक: - २ ९ / ०५ / २०२० 
ठिकाण : नांदेड 


परंतू, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर 
जिल्हाधिका -यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . तसेच , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी 
भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व 
पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम ,२०१३ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश 
उक्त नियम असा करण्यात आला आहे .) यांच्या नियम १० च्या उप नियम 
( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम 
हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात 
येत आहे . 


श्रीमती संतोषी संजय देवकुळे ) 
उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) 

लसिका नांदेड . 


२ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये , 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , यांनी उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी, ( भूसंपादन ) 
लसिका नांदेड यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची एक 
संपादीत करावायाच्या जमिनीचे वर्णन 


, 


गावः मौ . रत्नाळी तालुकाः- धर्माबाद जिल्हाः नांदेड 
अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट क्रमांक | संपादीत क्षेत्र हे आर 


उपजिल्हाधिकारी ( भुसं .) पा.त.ल.सि.का. क्र .२ नांदेड यांजकडून 

प्रारंभीक अधिसूचना कलम-११ 
भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनस्थापना करताना बाजवी भरपाई 

मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम - २०१३ 
क्रमांक क्र .२०१७/ उपजि / पात / लसिंका क्र .२ / मौ.रोषण्गांव/सिआर-३१. 
ज्याअर्थी, भूसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम - २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या 
कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा 
वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र.संकिर्ण 
१९/ २०१४/ प्र.क्र .७७/ अ , दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचा 
निर्देश उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित 
केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ( ३) च्या खंड ( झेड ओ ) मध्ये 
व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील 
५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्रकरीता जमीन संपादन करण्याच्या 
संबंधात अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी 
समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 


०१ 


०.१५ 


०२ 


०.११ 


०३ 


००४ 


०४ 


५३६/१/१ 
५३६/१/२ 
५३६/१/३ 
५३६/२ 
५३५/१ 
५३५/२ 
५३२ 


०.३३ 


०५ 


०.१ ९ 


०६ 


०.२० 


०७ 


.३० 


०८ 


५३१ 


०.१२ 


एकूण 


१.४४ 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जून १८-२४, २०२० : जेष्ठ / आषाढ २८-३, शके १९ ४२ , 


८०५ 


अनुसूची एक 
संपादीत करावायाच्या जमिनीचे वर्णन 
गावः मौ . रोषणगांव तालुका:- धर्माबाद जिल्हाः नांदेड 
अनु भूमापन किंवा | संपादीत 

अनु भूमापन किंवा संपादीत 
क्रमांक गट क्रमांक | क्षेत्र हे.आर क्रमांक गट क्रमांक क्षेत्र हेआर 
०१ ६८ 

०.५८ २२ १२१ ०.१० 
६ ९ 

०.०५ २३ १६ ९ ०.१७ 
०३ ७२ 

०.२७ २४ १६ ९ ०.१७ 
०४ ७० 

०.०७ २५ २२४ ०.१२ 
७० ०.०८ २६ 

२२५ ०.१० 
७१ ०.२० 

१२८ ०.०३ 
०७ ७८ 

०.४५ २८ १३० ०.१६ 


०२ 


०५ 


०६ 


२७ 


, 


०८ 


८० 


०.०२ 


२ ९ 


१३३ 


०.३८ 


० ९ 


७ ९ 


०.२७ 


३० 


१३४ 


०.३३ 


१० 


७ ९ 


०.२५ 


३१ 


१३६ 


०.०१ 


११ 


१४ 


०.१८ 


३२ 


१३५ 


१२ 


१०८ 


०.२० 


३३ 


१४४ 


०.०२ 


१३ 


१०७ 


०.२३ 


३४ 


४८ 


१.०५ 


१४ 


१० ९ 


०.१२ 


३५ 


५० 


०.२२ 


१५ 


१० ९ 


०.११ 


३६ 


५१ 


०.७४ 


१६ 


१२ ९ 


०.०६ 


३७ 


५५ 


०.०८ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , 
नांदेड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात पुढेजिचानिर्देश उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आला आहे .) आवश्यक आहे अथवा 
तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे 
विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्येदिलेले आहे; 

आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( १) च्या 
तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे. 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 
व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत. 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोट कलम (१ ) अन्वये पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे ; 

त्याअर्थी, आता असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही 
अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण 
चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमीनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर 
कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 

परंतू, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर 
जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . तसेच , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम(५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी 
भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व 
पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम ,२०१३ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश 
उक्त नियम असा करण्यात आला आहे .) यांच्या नियम १० च्या उप नियम 
( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम 
हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात 
येत आहे . 


१ ९ 


, 


४१ 


१७ १२८ ०.०५ ३८ ६८ 

०.०८ 
१८ १२७ ०.०२ ३ ९ ६६ 

०.२४ 
१२६ 

०.१८ ४० | पांदन / रस्ता ०.०३ 
२० १२६ ०.२१ 

रस्ता ०.०३ 
२१ १२५ 

०.१४ 

एकूण ७.८२ 
अनुसूची दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांवः- भु . प्र. इसापूर उजव्या कालव्यावरील करखेली शाखा 
कलव्याच्या डावी लघु कालवा क्र .२ वरील सा.क्र . २१६० वरुन निघणारी 
उप कालवा क्र .०२ ( सा.क्र .० ते १८६० मी .) च्या बांधकामा करिता मौजे 
रोषणगांव ता . धर्माबाद जि . नांदेड . 


प्रकल्प कार्यालयाचे वर्णन:-कार्यकारी अभियंता , उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प विभाग 
क्र .८ नांदेड . 

अनुसूची तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यासा भाग पाडणारी करणे लागू नाही. 

अनुसूची चार 
( सामाजिक प्रभावनिर्धारण अभ्यास करण्या - या अभिकरणाने दिलेला ) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश लागू नाही. 

अनुसूची पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
भूधारकाचेविस्थापन होत नसल्यामुळे प्रशासक नियुक्ती लागु नाही . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, यांनी उक्त 
अधिनियमाखालील जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी 
उपजिल्हाधिकारी , ( भूसंपादन) पा.त.ल.सिं.का.क्र .२ नांदेड यास पदनिर्देशित 
करीत आहे . 


टिप - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी, ( भूसंपादन ) 
पा.त.ल.सि.का.क्रं .२ नांदेड यांचेकार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 
दिनांक :-०३/०६/२०२० 
ठिकाण: नांदेड 

श्री.लतिफ पठाण 
उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) 
पा.त.ल.सि.का.क्र .२ नांदेड . 


८०६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जून १८-२४ , २०२० : जेष्ठ/ आषाढ २८-३ , शके १ ९ ४२ , 


भाग १ - पुरवणी 


سه 


उपजिल्हाधिकारी ( भुसं .) लसिका , नांदेड यांजकडून 

प्रारंभीक अधिसूचना कलम-११ 
भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनस्थापना करताना बाजवी भरपाई 

मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम - २०१३ 


मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . तसेच , 
उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम( ५) अनुसार, जिल्हाधिकारी 
भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व 
पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम ,२०१३ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश 
उक्त नियम असा करण्यात आला आहे .) यांच्या नियम १० च्या उप नियम 
( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम 
हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात 
येत आहे. 


क्रमांक २०१८ / उपजि / लसिका/ मौ.इटग्याळ ( प.मु .)/सिआर-१०. 
ज्याअर्थी, भूसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाईमिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम - २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या 
कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा 
वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र.संकिर्ण 
१९/ २०१४/ प्र.क्र .७७/ अ, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ ( यात यापुढे जिचा 
निर्देश उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित 
केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ( ३ ) च्या खंड ( झेड ओ) मध्ये 
व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील 
५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्रकरीता जमीन संपादन करण्याच्या 
संबंधात अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी 
समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, यांनी उक्त 
अधिनियमाखालील जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी 
उपजिल्हाधिकारी , ( भूसंपादन ) लसिका नांदेड यास पदनिर्देशित करीत 
आहे . 

अनुसूची एक 
संपादीत करावायाच्या जमिनीचे वर्णन 


गावः मौ . इटग्याळ ( प.मु.) तालुकाः- मुखेड जिल्हाः नांदेड 
अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट क्रमांक संपादीत क्षेत्र हे.आर 


०१ 


६ पैकी 


१.०० 


एकूण 


१.०० 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, 
नांदेड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात पुढेजिचा निर्देश उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आला आहे .) आवश्यक आहे अथवा 
तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते , ज्याच्या स्वरुपाचे 
विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्येदिलेले आहे; 


अनुसूची दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांवः- अतिरिक्त भूसंपादन प्रस्ताव लेंडी प्रधान प्रकल्प बुडीत 
क्षेत्रासाठी मौजे इटग्याळ (प.मु.) ता . मुखेड जि . नांदेड . 
प्रकल्प कार्यालयाचेवर्णन:- कार्यकारी अभियंता, लेंडी प्रकल्प विभाग देगलूर . 


आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( १) च्या 
तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


अनुसूची तीन 


बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यासा भाग पाडणारी करणे लागू नाही . 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 
व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत . 


अनुसूची चार 
( सामाजिक प्रभावनिर्धारण अभ्यास करण्या - या अभिकरणाने दिलेला) 

सामाजिक प्रभावनिर्धारणाचा सारांश लागू नाही . 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे . 


अनुसूची पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
भूधारकाचेविस्थापन होत नसल्यामुळे प्रशासक नियुक्ती लागु नाही . 


आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोट कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे ; 


टिप उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी , ( भूसंपादन ) 
लसिका नांदेड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


, 


त्याअर्थी, आता असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही 
अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण 
चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमीनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर 
कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


दिनांक :- २७/०५/२०२० 
ठिकाणः नांदेड 


श्रीमती संतोषी संजय देवकुळे , 
उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) 

लसिका नांदेड . 


परंतू , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर 
जिल्हाधिका -यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जून १८-२४ , २०२० : जेष्ठ/ आषाढ २८-३ , शके १९४२ , 


८०७ 


४ 
उपविभागीय अधिकारी बीड यांजकडून 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम 

११ नुसार अधिसुचना 


परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव :- गाव तलाव क्र .४ खोकरमोहा 

ता . शिरुर ( का ) जि . बीड 


अ.क्र . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


स.नं./ ग.नं . 
९ ७० पै 


१ 


२.०४ 


एकूण 


२.०४ 


परिशिष्ट २ 


उपविभागीय अधिकारी बीड 
क्र .२०२० /एलएनक्यु/ एसआर /० ९/ २००६ :-ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस / ११/ २०१४/ सीआर/ ७७/ अ २ 
दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले 
जाईल ) भुमी संपादन ,पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम 
ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , 
सदर अधिनियमाच्या कलम ३( अ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत 
५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या 
कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे 
मानले जाईल . 


प्रकल्पाचे नांव - गाव तलाव क्र .४ खोकरमोहा 

ता . शिरुर ( का ) जि . बीड 
प्रकल्पाचे विवरण: गाव तलाव क्र .४ खोकरमोहा 

ता . शिरुर ( का ) जि . बीड 
सामाजिक फायदे : - जलसंधारण 

(, आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 

परिशिष्ट ३ 
पुनर्वसन विषयक बाबीचेविवरण 
गावाचे नांव :- गाव तलाव क्र .४ खोकरमोहा 

ता . शिरुर ( का ) जि . बीड 


त्या अर्थी, सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी ,बीड हे समुचित शासन 
आहे . त्या अर्थी, परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता भासु शकते 
तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचेनिवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले 
आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १) अन्वये अधिसुचीत 
करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू 


शकते. 


अ.क्र . 


स.नं./ ग.नं . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


लागु नाही. 


त्याअर्थी, परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबासाठी प्रस्तावित 
जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


परिशिष्ट ४ 


आणि त्या अर्थी परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणा बाबतची 
संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम 
( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला 
आहे . 


अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/ प्र.क्र .३/ अ 
२ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार/ हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/ हस्तांतर करविणार 
नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजानिर्माण करणार नाही. 


परिशिष्ट ५ 


प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 


१ ) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही 
२) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. 
३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाचीनियुक्ती केली ते नमुद करावेः 


लागू नाही. 


परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने 
अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या 
अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी 
असे की, कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे 
तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.सदर कायद्याच्या कलम 
११ चे उपकल ( ५) व भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे 
कलम १० उपनियम ( ३) अन्वये जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल 
त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल आणि ज्या 
अर्थी, सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये जिल्हाधिकारी ,बीड हे 
समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी बीड यांना जिल्हाधिकारी 
यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ 
चे उपकलम (१ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . प्रारंभिक 
अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय 
अधिकारी बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल . 
दिनांक : १०.०६.२०२० 
ठिकाण : बीड 

( नामदेव टिळेकर ) 
उपविभागीय अधिकारी बीड 


८०८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जून १८-२४ , २०२० : जेष्ठ/ आषाढ २८-३, शके १९ ४२, 


भाग १ - पुरवणी 


५ 
उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन जायकवाडी प्रकल्प बीड , यांजकडून 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम 

११ नुसार अधिसुचना 
उपजिल्हाधिकारी भुसपादन जायकवाडी प्रकल्प बीड 


परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव :- गाव तलाव क्र .०१ मौजे गवारी तहत नेकनुर 

ता . बीड जि . बीड 


अ.क्र . 
१ 


स.नं./ ग.नं . 

७४/१ 


क्षेत्र ( हे.आर ) 

०.८४ 


परिशिष्ट २ 
प्रकल्पाचे नांव - गाव तलाव क्र .०१ मौजे गवारी तहत नेकनुर 

ता . बीड जि . बीड 
प्रकल्पाचेविवरण: गाव तलाव क्र .०१ मौजे गवारी तहत नेकनुर 

ता . बीड जि . बीड 
सामाजिक फायदे : - जलसंधारण 

(, आर्थिक ,रोजगार व इतर फायदे ) 

परिशिष्ट ३ 
पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 
गावाचे नांव :- गाव तलाव क्र .०१ मौजे गवारी तहत नेकनुर 

ता . बीड जि . बीड 


अ.क्र . 


स.नं./ ग.नं . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


लागु नाही . 


परिशिष्ट ४ 


क्र .२०२० / एलएनक्यु /एसआर / २० / २००८ : -ज्याअर्थी, महाराष्ट्र 
शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस / ११/ २०१४/ सीआर / 
७७/ अ २ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे 
संबोधले जाईल ) भुमी संपादन,पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ 
पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले 
आहे की , सदर अधिनियमाच्या कलम ३( अ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या 
संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा 
जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानले जाईल . 

त्या अर्थी, सदर अधिसुचने अन्वयेजिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणा 
बाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे . 

त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये 
असे जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल 
अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
जमिनीचा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / 
हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 
करणार नाही. 

परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.सदर कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकल ( ५) व भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना 
वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम २०१४ 
चे कलम १० उपनियम ( ३) अन्वये जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल 
त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल.आणि ज्या 
अर्थी, सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे 
समुचित शासन असल्याने उपजिल्हाधिकारी भुसपादन जायकवाडी प्रकल्प 
बीड यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत 
करीत आहे. 


अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभावनिर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/ प्र.क्र .३ / अ 
२, नुसार उक्त अधिनियमाचेकलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभावनिर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी भुसपादन जायकवाडी 
प्रकल्प बीड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

परिशिष्ट ५ 

प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
१ ) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही 
२) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. 
३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावेः 


लागू नाही. 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ 
चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . प्रारंभिक 
अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपजिल्हाधिकारी 
भुसपादन जायकवाडी प्रकल्प बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता 
येईल . 
दिनांक : १५.०६.२०२० 
ठिकाण : बीड 

( माणिक आहेर ) 
उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन 
जायकवाडी प्रकल्प बीड 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार , जून १८-२४ , २०२० : जेष्ठ / आषाढ २८-३ , शके १९ ४२ , 


८० ९ 


६ 
उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन जायकवाडी प्रकल्प बीड , यांजकडून 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम 

११ नुसार अधिसुचना 


परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव : - पाझर तलाव क्र .०५ मौजे कळसंबर लाडकदरा 

ता . बीड जि . बीड 


क्र .२०२० / एलएनक्यु / एसआर / ०५/ २०१७ 
उपजिल्हाधिकारी भुसपादन जायकवाडी प्रकल्प बीड 

दिनांक .१५.०६.२०२० 


पो.ख 


२ 


अ.क्र . स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर ) 
१ ३४१ 

०.८८ 

००२ 
३४१ 

०.८८ 

पो.ख ०.०२ 
३ ३४१ 

१.१७ 

पो.ख ०.०३ 
४ ३४१ 

०.७५ 

पो.ख ०.०२ 
एकूण 

३.६८ 

पो.ख ०.० ९ 

परिशिष्ट २ 
प्रकल्पाचे नांव - पाझर तलाव क्र .०५ मौजे कळसंबर लाडकदरा 

ता.बीड जि . बीड 
प्रकल्पाचेविवरण: पाझर तलाव क्र .०५ मौजे कळसंबर लाडकदरा 

ता.बीड जि . बीड 
सामाजिक फायदे : - जलसंधारण 

( आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 

परिशिष्ट ३ 

पुनर्वसन विषयक बाबीचेविवरण 
गावाचे नांव :- पाझर तलाव क्र .०५ मौजे कळसंबर लाडकदरा 

ता.बीड जि . बीड 


अ.क्र . 


स.नं./ ग.नं . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


लागु नाही . 


ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना 
क्र.मिस/ ११/ २०१४/सीआर/ ७७/ अ २ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यास 
यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले जाईल ) भुमी संपादन,पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाईमिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम 
२०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे 
अधिसुचित केले आहे की , सदर अधिनियमाच्या कलम ३( अ ) अन्वये 
सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास 
सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या 
कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल . 

त्या अर्थी, सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचेनिवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते. 

त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणा 
बाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे . 

त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये 
असे जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल 
अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
जमिनीचा कोणताही व्यवहार/ हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/ 
हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 
करणार नाही. 

परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.सदर कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकल (५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना 
वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र ) नियम २०१४ 
चे कलम १० उपनियम (३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल 
त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल आणि ज्या 
अर्थी, सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वयेजिल्हाधिकारी,बीड हे 
समुचित शासन असल्याने उपजिल्हाधिकारी भुसपादन जायकवाडी प्रकल्प 
बीड यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत 
करीत आहे. 


परिशिष्ट ४ 

अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/ प्र.क्र .३/ अ 
२, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम -१० क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे. 
टिप :-उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी भुसपादन जायकवाडी 
प्रकल्प बीड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

परिशिष्ट ५ 

प्रशासक नियुक्तीचेविवरण 
१) प्रशासकाचे पदनाम : 
२) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. 
३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद 

करावे: 


लागू नाही 


लागू नाही. 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ 
चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . प्रारंभिक 
अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपजिल्हाधिकारी 
भुसपादन जायकवाडी प्रकल्प बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता 
येईल . 
दिनांक : १५.०६.२०२० 
ठिकाण : बीड 

( माणिक आहेर ) 
उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन 
जायकवाडी प्रकल्प बीड 


८१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जून १८-२४ , २०२० : जेष्ठ/ आषाढ २८-३ , शके १९ ४२ , 


भाग १ - पुरवणी 


७ 


उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन जायकवाडी प्रकल्प बीड , यांजकडून 

भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम ,२०१३ चे कलम 

११ नुसार अधिसुचना 


अनुसूची - एक 

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव :- पाझर तलाव क्र .६ शेपवाडीता अंबाजोगाई.जि.बीड . 
स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर ) 


अ.क्र . 


१ 


६६/३ पै 


०१७ 


२ 


६६/३ पै 


०.१ ९ 


३ 


६६/३ पै 


०.०८ 


( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम -२०१३ नुसार जमीन संपादन पाझर तलाव 
क्र .०६ शेपवाडीता अंबाजोगाई.जि.बीड . साठी भुसंपादन . 


४ 


६ ९ / २ पै 


०.९ ८ 


५ 


६ ९ / २ पै 


०.६३ 


६ 


६ ९ / १ पै 


०७० 


११३ पै 


०.०१ 


एकुण - 


२.७६ 


अनुसूची- दोन 


क्रमांक -२०२०/ एलएनक्यु/ एसआर/ १९/ २००६:- ज्याअर्थी, समुचित शासन 
असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन, पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम , २०१३( २०१३ चा ३० ) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम 
असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १)व्दारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसुचना, महसुल 
व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/ २०१४/ प्र.क्र .७७ / अ -२ , दिनांक दिनांक १ ९ 
जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे आणि त्याव्दारे 
असे अधिसुचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा, अनुसुचि दोन मध्ये अधिक 
तपशीलवार विनीर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे 
किंवातिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


, 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव :- पाझर तलाव क्र .६ शेपवाडीता.अंबाजोगाई.जि.बीड . 
प्रकल्पाच्या कामाचेवर्णनः-पाझर तलाव क्र .६ शेपवाडीता.अंबाजोगाई जि.बीड . 
यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन 
सामाजिक फायदे : - शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व 

इतर सार्वजनिक हितार्थ 


, 


अनुसूची- तीन 


पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन गावाचे नांव :- पाझर तलाव क्र .०६ 

शेपवाडीता.अंबाजोगाई.जि.बीड . 
अ.क्र . स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर ) 


लागु नाही 


आणि ज्याअर्थी, बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्याचे, कलम १५ च्या 
पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे, आणि म्हणुन उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम (१) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात 
येत आहे. आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले 
असुन ,पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केले आहे . 


अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/ प्र.क्र .३ / अ 
२, नुसार उक्त अधिनियमाचेकलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप :-उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन जा.प्र.४ बीड 
मु.अंबाजोगाई यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड अन्वये, 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी,उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकाऱ्यांची 
कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन जा प्र.४ बीड मु.अंबाजोगाई 
यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


दिनांक : / ०६/ २०२० 
ठिकाण :- बीड 


जिल्हाधिकारी बीड करिता 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE. PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, PAITHAN ROAD , AURANGABAD - 431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 

CHARNI ROAD , MUMBAI - 400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE. 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजापाया 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ६ वे , राजपत्र क्र . १३ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जून १८-२४ , २०२० : ज्येष्ठ / आषाढ , २८-३ , शके १९ ४२ [किंमत : ०.०० रुपये 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ- औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


भाग चार- ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याव्यतिरिक्त केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले व 
महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा, प्राथमिक 

शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना ) 
टीप : -प्रत्येक अधिसूचनेच्या आधी मधोमध जे ठळक आकडे छापलेले आहेत ते ह्या साप्ताहिक राजपत्रात छापलेल्या अधिसूचनांचे अनुक्रमांक आहेत . 


१ 


मुख्याधिकारी यांजकडून 


जाहिर सुचना 


( महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम 

२८ ( ४) नुसार ) 


त्यांचा अहवाल नियोजन प्राधिकरणास दिनांक १०.१२.२०१ ९ रोजी सादर 


केला आहे. नियोजन प्राधिकरणाने नियोजन समितीच्या अहवालावर साकल्याने 


विचार करुन अधिनियमाचे कलम -२८( ४) अन्वये काहीबदल करुन प्रारुप 
सुधारीत विकास योजना शिरुर उक्त अधिनियमाच्या कलम -३० नुसार 
शासनास मंजूरीसाठी सादर करण्याचेदिनांक १७-०१-२०२० रोजीच्या 
सर्वसाधारण सभेमध्ये ठरविले आहे. 


जा.क्र ./ न.प.शि./ प्रा.वि.यो/ ९ ४२/ २०२० दि .१७/०१/ २०२०. 
शिरुर नगर पंचायतीने ( यापूढे उक्त नियोजन प्राधिकरण म्हणून 
संबोधिलेले ) त्यांच्या सर्वसाधारण सभेचा ठरावा क्रं .५/ १ दिनांक 
३.१०.२०१८ अन्वये शिरुर शहराची सुधारीत प्रारुप विकास योजना 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम -१९ ६६ ( यापुढे उक्त 
अधिनियम म्हणून संबोधिलेले ) च्या कलम -२६( १) नुसार प्रसिध्द केली 
असून सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, औरंगाबाद विभागीय 
पुरवणी मध्ये दिनांक सप्टेंबर १८-२४ ऑक्टोंबर २०१८ रोजी प्रसिध्द 
झालेली आहे. सदरहू प्रसिध्द झालेल्या प्रारुप विकास योजनेवर विहित 
मुदतीत आलेल्या हरकती व सुचना बाबत उक्त अधिनियमाचे कलम - 
२८(२) अन्वये स्थापन केलेल्या नियोजन समितीने सुनावणी घेऊन 


त्यानुसार उक्त अधिनियमाच्या कलम-२८ (४ ) नुसार प्रारुप 
सुधारीत विकास योजने मधील प्रस्तावित केलेले बदल सोबतच्या यादी 
नुसार प्रपत्र अ मध्ये दर्शवून प्रसिध्द करण्यात येत आहेत . सदरहू बदल 
दर्शविणारा प्रारुप सुधारीत विकास योजनेचा नकाशा नगर पंचायत 
शिरुर यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन 


वेळेत नागरीकांच्या अवलोकनार्थ ठेवण्यात आला आहे. 


औ . भाग १ - अ -१३ 


३७ 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जून १८-२४ , २०२० : जेष्ठ/ आषाढ २८-३, शके १९ ४२ , 


भाग १ - पुरवणी 


प्रपत्र अ 

प्रारुप विकास योजना - शिरुर कासार 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम-१ ९ ६६ चे कलम -२८-( ४ ) अन्वये प्रस्तावित बदल दर्शविणारा तपशील 


अ.क्र . 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियमाचे 
कलम-२६ अन्वये प्रसिध्द विकास योजनेतील तपशील 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम-१ ९ ६६ चे कलम- २८-( ४ ) 

खालील नियोजन प्राधिकरणाचा निर्णय 


१ . 


२ . 


३ . 


१ . 


आ.क्र . १ बगीच्या 


या आरक्षणा खालील संपुर्ण क्षेत्र नगर पंचायतीच्या ठरावा नुसार 
आरक्षणातुन वगळुन निवासी विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे . 


२ . 


आ.क्र . २ खेळाचे मैदान 


या आरक्षणा खालील संपुर्ण क्षेत्र नगर पंचायतीच्या ठरावा नुसार 


आरक्षणातुन वगळुन निवासी विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे. 


३ . 


आ.क्र .३ स्मशानभुमी 


या आरक्षणा खालील संपुर्ण क्षेत्र नगर पंचायतीच्या ठरावा नुसार 
आरक्षणातुन वगळुन निवासी विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे . 


४ . 


आ.क्र . ४ हायस्कुल व खेळाचे मैदान 


या आरक्षणा खालील संपुर्ण क्षेत्र नगर पंचायतीच्या ठरावा नुसार 


आरक्षणातुन वगळुन निवासी विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे . 


५ . 


१५.० मी डि.पी. रोड रुपर रोड ते सिंदफणा नदी 


या रस्त्या खालील संपूर्ण क्षेत्र नगर पंचायतीच्या ठरावा नुसार 
वगळुन निवासी विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे . 


स.नं. २८५,२८७,२८८ व २८ ९ 


६ . 


आ.क्र . ५ दुकान केंद्र व भाजी मार्केट 


या आरक्षणा खालील संपुर्ण क्षेत्र नगर पंचायतीच्या ठरावा नुसार 


आरक्षणातुन वगळुन निवासी विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे. 


७ . 


आ.क्र .६ प्राथमिक शाळा व खेळाचे मैदान 


या आरक्षणा खालील संपुर्ण क्षेत्र नगर पंचायतीच्या ठरावा नुसार 


आरक्षणातुन वगळुन निवासी विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे. 


८ . 


चिंचपुर राज्य रस्ता ते २४.० मी वळण रस्त्याला 


या रस्त्या खालील संपुर्ण क्षेत्र नगर पंचायतीच्या ठरावा नुसार 
आरक्षणातुन वगळुन निवासी विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे . 


जोडणारा १२.० मी रुंद रस्ता रस्ता 


९ . 


आ.क्र .७ दुकान केंद्र व वाहनतळ 


या आरक्षणा खालील संपुर्ण क्षेत्र नगर पंचायतीच्या ठरावा नुसार 


आरक्षणातुन वगळुन निवासी विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार, जून १८-२४ , २०२० : जेष्ठ / आषाढ २८-३, शके १९ ४२ , 


३ ९ 


१० . 


आ.क्र .८ फायर ब्रिगेड 


या आरक्षणा खालील संपुर्ण क्षेत्र नगर पंचायतीच्या ठरावा नुसार 
वगळुन निवासी विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे . तसेच हे 
आरक्षण स.नं .२१५ मध्ये नकाशावर दर्शविल्या प्रमाणे पुर्नस्थापित 


करण्यात येत आहे. 


११ . 


आ.क्र.९ टाउन हॉल व लायब्ररी 


प्रारुप प्रसिध्द वि.यो मध्ये विद्यमान सिध्देश्वर शाळेचे स्थान बदल 


झाल्यामुळे व प्रत्येक्षात त्या जागेचे स्थान आ.क्र.९ मध्ये ( भागशः) 
येत असल्यामुळे या आरक्षणा खालील जागा वगळुन ती निवासी 


विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे व सदर आरक्षण स.नं .१८२ 


मध्ये स्थलांतरीत करण्यात येत आहे . 


१२ . 


आ.क्र .१० बगीच्या 


प्रारुप प्रसिध्द वि.यो मध्ये विद्यमान सिध्देश्वर शाळेचे स्थान बदल 


झाल्यामुळे व प्रत्यक्षात त्या जागेचे स्थान आ.क्र .१० मध्ये ( भागशः) येत 
असल्यामुळे या आरक्षणा खालील जागा वगळुन ती निवासी विभागात 


समाविष्ट करण्यात येत आहे . 


१३ . 


आ.क्र .११ हाउसिंग फॉर अर्बनपुअर 


या आरक्षणा खालील संपुर्ण क्षेत्र नगर पंचायतीच्या ठरावा नुसार 
वगळुन निवासी विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे . तसेच हे 


आरक्षण स.नं .२१५ मध्ये नकाशावर दर्शविल्या प्रमाणे स्थलांतरीत 


करण्यात येत आहे . 


१४ . 


आ.क्र . १२ आरोग्य केंद्र 


या आरक्षणा खालील संपुर्ण क्षेत्र नगर पंचायतीच्या ठरावा नुसार 
वगळुन निवासी विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे . 


१५ . 


आ.क्र .१३ बगीच्या 


या आरक्षणा खालील संपुर्ण क्षेत्र नगर पंचायतीच्या ठरावा नुसार 
वगळुन निवासी विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे . तसेच हे 


आरक्षण स.नं .२९ १ मध्ये नकाशावर दर्शविल्या प्रमाणे स्थलांतरीत 


करण्यात येत आहे . 


१६ . 


आ.क्र .१४ प्राथमिक शाळा व खेळाचे मैदान 


या आरक्षणा खालील संपुर्ण क्षेत्र नगर पंचायतीच्या ठरावा नुसार 
वगळुन निवासी विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे. 


१७ . 


आ.क्र . १७ डिसपोझल ऑफ सॉलीडवेस्ट 


या आरक्षणा खालील संपुर्ण क्षेत्र नगर पंचायतीच्या ठरावा नुसार 
वगळुन शेती विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे . 


१८ . 


२४.० मी रुंद वळण रस्ता 


प्रारुप प्रसिध्द विकास योजनेत दर्शविलेला २४.० मी रुंद रस्त्या खालील 
क्षेत्र नगर पंचायतीच्या ठरावाा नुसार वगळुन ती निवासी विभागात समाविष्ट 
करण्यात येत आहे. त्या ऐवजी राक्षस भवन रस्ता ते स . नं . २०२ मधील 
विद्यमान रस्त्या पर्यंत १५.० मी रुंद रस्ता नकाशावर दर्शविल्या प्रमाणे 
प्रस्तावित करण्यात येत आहे व राज्य रस्ता ते स.नं २०७ मधील विद्यमान 
रस्त्या पर्यंत १५.० मी रुंद रस्ता नकाशावर दर्शविल्या प्रमाणे प्रस्तावित 
करण्यात येत आहे . 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जून १८-२४ , २०२० : जेष्ठ/ आषाढ २८-३, शके १९ ४२ , 


भाग १ - पुरवणी 


१ ९ . 


१५.० मी रुंद रस्ता 


सं.नं .१ ९ ० ते सं.नं .२०३ मधील विद्यमान रस्त्याला जोडणारा १५.० मी 


रुंद रस्ता नगर पंचायतीच्या ठरावाा नुसार नव्याने प्रस्तावित करण्यात 


येत आहे . 
या स.नं. मधील शेती/ नाविकास विभागात दर्शविलेले क्षेत्र नगर पंचायत 


२० . 


सं.नं.१८२,१८ ९ ते १९ ८,२०१ ते २०८ , स.नं .२८४ , स.नं. ३० 


ते ३४,२२२,२२४,२२५ 


२१ . 


आ.क्र .१५ खेळाचे मैदान 


च्या ठरावा नुसार निवासी विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे . 
या आरक्षणा खालील संपुर्ण क्षेत्र नगर पंचायतीच्या ठरावा नुसार 

वगळुन निवासी विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे . 
विद्यमान सिध्देश्वर इंग्रजी शाळा ही नजर चुकीने स.नं .१८८ ऐवजी 
स.नं. १८ ९ मध्ये दर्शविण्यात आलेली आहे.तरी ती शाळा स.नं. १८ ९ 


२२ . 


विद्यमान सिध्देश्वर इंग्रजी शाळा स.नं .१८ ९ 


मध्ये दर्शवुन स.न .१८८ मधील सार्वजनिक व निमसार्वजनिक विभागामध्ये 


दर्शविलेले क्षेत्र रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे. 


२३ . 


१५.० मी विकास योजन रस्ता 


१५.० मी विकास योजना रस्ता राक्षसभुवन रस्ता ते २४.० मी वळण 
रस्त्या पर्यंत चे रस्त्या खालील क्षेत्र वगळुन रहिवास क्षेत्रामध्ये समविष्ट 


राक्षसभुवन रस्ता ते २४.० मी वळण रस्ता पर्यरत 


करण्यात येत आहे . 


अध्यक्ष, 


मुख्याधिकारी , 


नगर पंचायत , शिरुर कासार . 


नगर पंचायत , शिरुर कासार. 


, 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जून १८-२४ , २०२० : जेष्ठ/ आषाढ २८-३ , शके १९ ४२ , 


89 


BY PRESIDENT 


Public Notice 


(BY CHIEF OFFCER NAGAR PANCHAYAT SHIRUR 
KASAR U /s 28 ( 4 ) OF MAHARASHTRA REGIONAL TOWN 

PLANNING ACT 1966 


hearing the suggestion and objections received for the 
said draft development plan submitted its report to 
planning authority of date 10.12.2019 . After considering 
the planning committee the said Planning authority had 
made some changes U /s 28 ( 4 ) of the said act to the 
draft development plan and has decided in its general 
body date 17.01.2020 to submit the draft development 
plan for sanction to government U /s 30 of the said act. 


No /NNS /DP / 942/2020 DATE 17.01.2020 
Shirur nagar Panchayat ( her in after referred to as the 
said Planning authority ) vide its resolution Number 5/1 
date 03.10.2018 has published the draft development 
plan of shirur U / S 26 ( 1 ) of MRTP Act 1966 (here in 
after referred to as said act ) in the Maharashtra 
Government Gazette Aurangabad Division Supplement 
Part -1 A date 18-24 October 2018. The Planning 
committee appointed U /S 28 (2 ) of this said act after 


The list of changes made U /s 28 (4 )by the 
planning authority in the said draft development plan 
are hereby published as appendix - A as per the provisions 
of the said act. The draft development plan of Shirur 
showing the above changes is kept open for inspection 
of the public in the office of Nagar Panchayat, and 
Assistant Director of Town Planning Office Beed during 
the office hours in the working days . 


PROFORMAA 
DRAFT DEVELOPMENT PLAN - SHIRUR KASAR 
Details of proposed modifications as per section- 28 ( 4 ) ofMaharashtra regional and town planning act -1966 


Sr. 


Details of published development plan as per 
section 26 ofMaharashtra regionaland town 

planning act -1966 

2 . 


Decision of planning authority as per section 28 (4 ) of 
Maharashtra regional and town planning act 1966 


no 


1 


3 . 


1 . 


Site no 1- garden 


Area under this site is deleted and included in residential 


zone as per resolution of planning authority 


2 


Site no 2 - play ground 


Area under this site is deleted and included in residential 


zone as per resolution of planning authority 


3 


Site no 3- cremation ground 


Area under this site is deleted and included in residential 


zone as per resolution of planning authority 


4 


Site no 4 -high school and play ground 


Area under this site is deleted and included in residential 


zone as per resolution of planning authority 


5 


15.00 m wide D.P Road Rupar to Sindfana 


Area under this road is deleted and included in 


river s.no. 285,287,288 and 289 


residential zone 


6 


Site no 5- commercial center and 

vegetable market 


Area under this site is deleted and included in 
residential zone as per resolution of planning authority 


7 


Site no 6 -primary school and play ground 


Area under this site is deleted and included in 


residential zone as per resolution of planning authority 


8 


12.00 m wide road joining Chinchpur 


Area under this road is deleted and included in 


state highway to 24.00 m wide ring road 


residential zone 


9 


Site no -7 shopping centre and parking 


Area under this site is deleted and included in 


residential zone as per resolution of planning authority 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जून १८-२४ , २०२० : जेष्ठ/ आषाढ २८-३ , शके १९ ४२ , 


भाग १ - पुरवणी 


10 


Site no -8 fire brigade 


Area under this site is deleted and included in residen 

tial zone and this site is relocated in S.No. 215 as 
shown in plan as per resolution of planning authority 


11 


Site no - 9 town hall and library 


In draft published plan the location of existing 
siddheshwar school was changed but the existing 
location is affected by site no 9 (partly ) therefore the 
affected area under site no 9 is deleted and included in 
residential zone and this site is relocated in S.No 182 


12 


Site no 10 garden 


In draft published plan the location of existing 
siddheshwar school was changed but the existing 
location is affected by site no 10 (partly ) therefore 
the affected area under site no 10 is deleted and 
included in residential zone 


13 


Site no - 11 housing for urban 
poor 


Area under this site is deleted and included in 
residential zone and this site is relocated in S.No. 
215 as shown in plan as per resolution of planning 
authority 


14 


Site no 12- health centre 


Area under this site is deleted and included in 
residential zone as per resolution of planning 
authority 


15 


Site no -13 garden 


Area under this site is deleted and included in 
residential zone and this site is relocated in S.No. 
291 as shown in plan as per resolution of planning 
authority 


16 


Site no 14 - primary school and play ground 


Area under this site is deleted and included in 
residential zone as per resolution of planning 
authority 


17 


Site no 17 - disposal of solid waste 


Area under this site is deleted and included in 
residential zone as per resolution ofplanning 
authority 


18 


24.00 m wide ring road 


The area under 24.00m wide D.P road In draft 
published plan is deleted and included in residential 
zone . Instead of this 15.00m wide road is newly 
proposed from rakshashbhuvan road to S.No 202 
and also 15.00 m wide DP road from state highway 
to S.No 207 is newly proposed as per resolution of 
planning authority 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जून १८-२४, २०२० : जेष्ठ / आषाढ २८-३, शके १९ ४२ , 


83 


19 


15.00 m wide road 


15.00 m wide DP road is newly proposed from S.No 
190 to S.No 203 as per resolution of planning authority 


20 


S.No 182,189 to 198 , 201 to 208 , S.No 
284 , S.No 30 to 34 , 222, 224 , 225 


The area in S.No 182,189 to 198 , 201 to 208 , S.No 
284 from agricultural zone is deleted and included in 
residential zone as per resolution of planning authority 


21 


Site no 15- play ground 


Area under this site is deleted and included in 
residential zone as per resolution ofplanning 
authority 


Existing siddheshwar English 
school S.No 189 


22 


As due to drafting error the existing siddheshwar 
English school is shown in S.No 188 instead of 
S.No 189 hence this school is shown in S.No 189 
and area so released is included in residential zone 
as per resolution of planning authority . 


23 


15.00 m wide D.P road from 
rakshabhavan road to 24.00 m 
wide road 


Area under15.00 m wide D.P road from 
rakshabhavan road to 24.00 m wide road is deleted 
and included in residential zone as per resolution of 
planning authority 


President 
Nagarpanchayat , Shirur Kasar 


Chief Officer 
Nagarpanchayat , Shirur Kasar 


४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार, जून १८-२४ , २०२० : जेष्ठ/ आषाढ २८-३ , शके १९ ४२ , 


भाग १ - पुरवणी 


२ 
मुख्याधिकारी न.प. आष्टी यांजकडून 


जाहिर सुचना 


योजनेवर विहित मुदतीत आलेल्या हरकती व सुचना बाबत उक्त अधिनियमाचे 
कलम -२८( २) अन्वये स्थापन केलेल्या नियोजन समितीने सुनावणी घेऊन 
त्यांचा अहवाल नियोजन प्राधिकरणास दिनांक १०-१२-२०१९ रोजी सादर 
केला आहे . नियोजन प्राधिकरणाने नियोजन समितीच्या अहवालावर साकल्याने 
विचार करुन अधिनियमाचे कलम-२८ ( ४) अन्वये काहीबदल करुन प्रारुप 
सुधारीत विकास योजना आष्टी उक्त अधिनियमाच्या कलम -३० नुसार 
शासनास मंजूरीसाठी सादर करण्याचेदिनांक जानेवारी २०२० रोजीच्या 
सर्वसाधारण सभेमध्ये ठरविले आहे . 


( महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम 

२८ ( ४) नुसार ) 
जा.क्र ./ न.प.आ./ प्रा.वि.यो /१३४/ २०२० दि . १३/०५/२०२० आष्टी नगर 
पंचायतीने ( यापूढे उक्त नियोजन प्राधिकरण म्हणून संबोधिलेले) त्यांच्या 
सर्वसाधारण सभेचा ठरावा क्रं .२ दिनांक १६.१०.२०१८ अन्वये आष्टी शहराची 
सुधारीत प्ररुप विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम 
-१९ ६६ ( यापुढे उक्त अधिनियम म्हणून संबोधिलेले) च्या कलम -२६ ( १ ) 
नुसार प्रसिध्द केली असून सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र , 
औरंगाबाद विभागीय पुरवणी मध्ये दिनांक सप्टेंबर १८-२४ ऑक्टोंबर २०१८ 
रोजी प्रसिध्द झालेली आहे सदरहू प्रसिध्द झालेल्या प्रारुप सुधारीत विकास 


त्यानुसार उक्त अधिनियमाच्या कलम-२८(४ ) नुसार प्रारुप सुधारीत 
विकास योजने मधील प्रस्तावित केलेले बदल सोबतच्या यादी नुसार प्रपत्र 
अ मध्ये दर्शवून प्रसिध्द करण्यात येत आहेत . सदरहू बदल दर्शविणारा 
प्रारुप सुधारीत विकास योजनेचा नकाशा नगर पंचायत आष्टी यांच्या 
कार्यालयात कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागरीकांच्या 
आवलोकनार्थ ठेवण्यात आला आहे. 


प्रपत्र अ 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम-१ ९ ६६ चे कलम -२८-( ४ ) अन्वये प्रस्तावित बदल दर्शविणारा तपशील 


अ.क्र . 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियमाचे कलम 
२६ अन्वये प्रसिध्द विकास योजनेतील तपशील 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम -१ ९ ६६ चे कलम- २८-( ४ ) 

खालील नियोजन प्राधिकरणाचा निर्णय 


१ . 


२ . 


३ . 


१ . 


वसुंधर प्राथमिक शाळा ( सार्वजनिक व निमसार्वजनिक ) 


सार्वजनिक व निमसार्वजनिक वापरा खालील जागा वगळुन निवासी 


विभाग ) स.नं .७१६ 


विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे . 


२ . 


स्वामी विवेकानंद कॉलेज स.नं.४७० / ३ 


सार्वजनिक व निमसार्वजनिक वापरा खालील जागा वगळुन निवासी 


विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे . 


३ . 


आ.क्र . २३ आठवडी बाजार 


या आरक्षणा खालील जागेवर अभिन्यास व अकृषीक व मंजुर 
असल्यामुळे या आरक्षणा खालील भागशः क्षेत्र वगळून निवासी विभागात 
समाविष्ट करण्यात येत आहे . उर्वरित जागेमध्ये आ.क्र .२३( अ ) भाजी 
मार्केट हे आरक्षण प्रस्तावित करण्यात येत आहे . तसेच आ.क्र . २३ 
आठवडी बाजार हे आरक्षण स.नं .१४९ मध्ये नकाशावर दर्शविल्या 
प्रमाणे स्थलांतरीत करण्यात येत आहे. 


४ . 


आ.क्र . १४ बगीच्या 


या आरक्षणा खालील क्षेत्र वगळुन निवासी विभागात समाविष्ट करुन 
ते आरक्षण स.नं .४७१ मध्ये नकाशावर दर्शविल्या प्रमाणे नगर 
पंचायतच्या ठरावा नुसार स्थलांतरीत करण्यात येत आहे. 


५ . 


स.नं.९ १० ते ९ १३ स.नं. ९ १४ ( भाग ) 


स.न.९ १० ते ९ १३ स.नं.९ १४ ( भाग ) या स.नं. मधील शेती/ 
नाविकास विभागात दर्शविलेले क्षेत्र वगळुन नगर पंचायतीच्या ठरावा 
नुसार निवासी विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे . 


६ . 


स.नं.२१७,४८० , ४५६ , १४२,४७८,४७९ , व ९ ०८ 


स.नं .२१७,४८० , ४५६ , १४२,४७८,४७९ , व ९ ०८ या स.नं. मधील 
शेती/ नाविकास विभागात दर्शविलेले क्षेत्र वगळुन नगर पंचायतीच्या 
ठरावा नुसार निवासी विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जून १८-२४ , २०२० : जेष्ठ/ आषाढ २८-३ , शके १९ ४२ , 


४५ 


७ . 


आ.क्र . ६ व ७ स्मशानभुमी विस्तार 


नगर पंचायतीच्या ठरावानुसार या आरक्षणाचे नामाभिमान स्मशान 
भुमी ऐवजी बगीच्या करण्यात येत आहे. 


स.नं. १८ ते २३ व २५ मधील १८.० मी रूंद वि.यो.रस्ता 


या स.नं. मधील १८.० मी रुंद वि.यो रस्त्या खालील क्षेत्र वगळुन नगर 
पंचायतीच्या ठरावा नुसार निवासी विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे . 


न.प. हद्द ते शेखापुर 


९ . 


आ.क्र . २९ शैक्षणिक संकुल स.नं .५ 


या आरक्षणा खालील संपुर्ण क्षेत्र नगर पंचायतीच्या ठरावा नुसार 
वगळुन निवासी विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे. सदरचे 


आरक्षण स.नं. ७२६ मध्ये नकाशावर दर्शविल्या प्रमाणे 


स्थलांतरीत करण्यात येत आहे . 


१० . 


स.नं .७१ ९ ते ७२२ मधील १२.० मी रूंद वि.यो रस्ता 


या स.नं. मधील १२.० मी रुंद रस्त्या खालील क्षेत्र वगळुन नगर 


पंचायतीच्या ठरावा नुसार निवासी विभागात समाविष्ट करण्यात येत 


आहे . तसेच हा १२.० मी रुंद रस्ता स.नं .७१ ९ मध्ये नकाशावर 


दर्शविल्या प्रमाणे प्रस्तावित करण्यात येत आहे . 


११ . 


आ.क्र .१ टाउन हॉल व लायब्ररी 


या आरक्षणा खालील संपूर्ण क्षेत्र नगर पंचायतीच्या ठरावा नुसार 
वगळुन निवासी विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे . तसेच हे 
आरक्षण स.नं. ७२५ मध्ये नकाशावर दर्शविल्या प्रमाणे पुर्नस्थापित 


करण्यात येत आहे. 


१२ . 


आ.क्र .३१ स्मशान भुमी 


या आरक्षणा खालील संपुर्ण क्षेत्र नगर पंचायतीच्या ठरावा नुसार 
वगळुन 

निवासी विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे . तसेच हे 
आरक्षण स.नं. ७१० मध्ये नकाशावर दर्शविल्या प्रमाणे पुर्नस्थापित 
करण्यात येत आहे . 


१३ . 


आ.क्र .७२६ व ७२७ 


या स.नं. मधील शेती/ नाविकास विभागातील क्षेत्र नगर पंचायतीच्या 


ठरावानुसार वगळुन निवासी विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे . 


१४ . 


आ.क्र . ४६७ विद्यमान स्मशान भुमी 


स.नं. ४६७ मधील विद्यमान स्मशानभुमीच्या जागेवर सद्यस्थितीत 
स्मशानभुमी अथवा दफन भुमीचा कोणताही वापर चालु नसल्यामुळे 
नगर पंचायतीच्या ठरावा नुसार वाहनतळ हे आरक्षण आ.क्र .३६ नव्याने 
प्रस्तावित करण्यात येत आहे . 


१५ . 


दफनभुमी गावठाण 


गावठाण मधील विद्यमान दफनभुमी च्या जागेवर नगर पंचायतीच्या 
ठरावा नुसार चिल्ड्रन पार्क हे आरक्षण आ.क्र . ३७ नव्याने प्रस्तावित 


करण्यात येत आहे . 


१६ . 


स.न. ४७१ व ४७२ मधील १२.० मी रुंद वि.यो रस्ता 


या स.नं. मधील १२.० मी रुंद वि.यो रस्त्या खालील क्षेत्र नगर 
पंचायतीच्या ठरावा नुसार वगळुन निवासी विभागात समाविष्ट 
करण्यात येत आहे. 


१७ . 


स.नं. ७१७.९ १७ व ९ १ ९ मध्ये दुरुस्ती 


स.नं .७१४ ऐवजी ७१३ , स.नं. ९ १७ ऐवजी ७१४ व स.नं. ९ १ ९ ऐवजी 
स.नं .७१० या प्रमाणे दुरुस्ती करण्यात येत आहे . 


४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जून १८-२४ , २०२० : जेष्ठ/ आषाढ २८-३ , शके १९ ४२ , 


भाग १ - पुरवणी 


१८ . 


आ.क्र . २७ दुकान केंद्र 


या आरक्षणाचे नामाभिमान नगर नगर पंचायतीच्या ठरावा नुसार दुकान 
केंद्र ऐवजी उद्यान करण्यात येत आहे 


१ ९ . 


विद्यमान दफन भुमी स.नं.९ २१ व ९ २३ 


या सं.नं. मधील विद्यमान दफनभुमीच्या जागेवर नगर पंचायतीच्या 
ठरावा नुसार दुकान केंद्र च वाहनतळ हे आरक्षण आ.क्र . ३८ नव्याने 
प्रस्तावित करण्यात येत आहे . 


२० . 


गावठाणातील दर्गा व दफनभुमी 


गावठाणातील दर्गा व दफन भुमीच्या जागेवर नगर पंचायतीच्या 
ठरावा नुसार चिल्ड्रन पार्क हे आरक्षण आ.क्र . ३९ नव्याने प्रस्तावित 
करण्यात येत आहे. 


२१ . 


स.नं. ७०८ मधील दफन भुमी 


या स.नं. मधील दफन भुमीच्या ऐवजी नगर पंचायतीच्या ठरावा 
नुसार दहन भुमी हा वापर प्रस्तावित करण्यात येत आहे. 


२२ . 


स.नं.९ १ ९ वाहनतळ 


स.नं. ९ १ ९ मध्ये नकाशावर दर्शविल्या प्रमाणे नगर पंचायतीच्या 
ठरावा नुसार वाहनतळ हे आरक्षण आ.क्र .४० हे नव्याने प्रस्तावित 
करण्यात येत आहे 


२३ . 


गावठाण मधील आय टी आय 


गावठाण मधील आय टी आय च्या जागेवर नगर पंचायतीच्या ठरावा 
नुसार दुकान केद्र व वाहनतळ हे आरक्षण आ.क्र .४१ हे नव्याने 
प्रस्तावित करण्यात येत आहे 


२४ . 


स.नं. ९ २० दुकान केद्र , नगर पंचायत इमारत व वाहनतळ 


स.नं. ९ २० मध्ये नगर पंचायतच्या ठरावा नुसार दुकान केद्र , 
नगर पंचायत इमारत व वाहनतळ हे आरक्षण आ.क्र . ४२ हे नव्याने 
प्रस्तावित करण्यात येत 


२५ . 


स.नं. ९ २० दुकान केद्र, 


स.नं. ९ २० मध्ये नगर पंचायतच्या ठरावा नुसार तलाठी व 
सबरजिस्टार या जागेवर दुकान केद्र हे आरक्षण आ.क्र . ४३ हे नव्याने 
प्रस्तावित करण्यात येत आहे . 


२६ . 


| आ.क्र .२५ नगर पंचायत ऑफीस 


या आरक्षणाचे नामाभिमान नगर पंचायतच्या ठरावा नुसार पंचायत 
ऑफीस ऐवजी दुकान केंद्र करण्यात येत आहे . 


२७ . 


| गावठाण मधील विद्यमान रस्त्याचे रुंदीकरण 


गावठाणातील विद्यमान रस्त्याचे रुंदीकरण नगर पंचायतीच्या 
खालील प्रमाणे प्रस्तावित करण्यात येत आहे . 
१. आण्णा भाऊ साठे चौक ते शनि मंदीर - १५.० मी 
२. शनि मंदीर त कमानवेस -१२.० मी 
३. कमान वेस ते तलवार नदी- ९ .० मी 
४. शनि मंदीर ते शेकापुर रस्त्या पर्यंत - १५.० मी 
५. आनंद ऋषी चौक ते संभाजी चौक -१२.० मी 
६. संभाजी चौक ते भाजी मार्केट - ९ .० मी 
७. भाजी मंडी ते मेहर गल्ली रस्त्या पर्यंत - ९ .० मी 
८. श्री . भोज यांचे घर ते शेकापुर रस्त्या पर्यंत - ९.० मी 
९ . कमान वेस ते राज्य रस्ता - १२.० मी 
१०. कमान वेस ते संभाजी चौक - ९ .० मी 
११. पठाडे कॉम्पलेक्स ते अनिल भैया चौक -९ .० मी 
१२. व्दारके यांचे घर ते राज्य रस्ता - १२.० मी 
१३. सानप हॉस्पीटल ते बाजार तळ - १२.० मी 
१४. टिपु सुलतान चौक बौध्द विहार -९ .० मी 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जून १८-२४ , २०२० : जेष्ठ/ आषाढ २८-३ , शके १ ९ ४२ , 


४७ 


२८ . 


कत्तल खाना 


स.नं. ६ ९ ५ मध्ये नगर पंचायत च्या ठरावा नुसार १ हे आर क्षेत्राचे 


कत्तलखाना हे आरक्षण आ.क्र .४४ हे आर. नव्याने प्रस्तावित करण्यात 


येत आहे. 


२ ९ . 


स.नं. ४६४ (भागशः) ४६५ स.नं .४६१ मधील १२.० मी 


या स.नं मधील १२.० मी रुंद रस्त्या खालील क्षेत्र नगर पंचायत च्या 


वि.यो. 

रस्ता 


ठरावा नुसार वगळुन निवासी विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे. 


३० . 


आ.क्र . १६. शैक्षणिक संकुल 


आ.क्र .१६ शैक्षणिक संकुल या आरक्षणा खालील जागा वगळुन 


निवासी विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे. तसेच हे 


आरक्षण त्याच स.नं ४७२ मध्ये नकाशावर दर्शविल्या प्रमाणे नगर 


पंचायतीच्या ठरावा नुसार पुर्नस्थापित करण्यात येत आहे . 


३१ . 


स.नं. ४७२ मधील १५.० मी रुंद वि.यो रस्ता 


स.नं .४७२ मधील १५.० मी रुंद वि.यो रस्ता वगळुन त्या रस्त्या 


खालील क्षेत्र निवासी विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे . 


तसेच हा १५.० मी रस्ता त्याच स.नं मध्ये नकाशावर दर्शविल्या 


प्रमाणे नगर पंचायतीच्या ठरावा नुसार प्रस्तावित करण्यात येत आहे. 


३२ . 


स.नं. ४७२ खेळाचे मैदन 


स.नं ४७२ मध्ये खे मै हे आरक्षण नकाशावर दर्शविल्या प्रमाणे नगर 


पंचायतीच्या ठरावा नुसार नव्याने प्रस्तावित करण्यात येत आहे 


३३ . 


आ.क्र . २१. बगीचा व आ.क्र .२२ खे मै 


आ.क्र .२१ व २२ मधील भागशः क्षेत्र वगळुन निवासी विभागात 
समाविष्ट करण्यात येत आहे . तसेच आरक्षणाचे कायम ठेवुन 
या दोन्ही आरक्षणाच्या मधुन १२.० मी रुंद रस्ता नगर पंचायत 
च्या हद्दी पर्यंत नकाशावर दर्शविल्या प्रमाणे नगर पंचायातीच्या 


ठरावाा नुसार प्रस्तावित करण्यात येत आहे . 


अध्यक्षा, 
नगर पंचायत , आष्टी 


मुख्याधिकारी, 
नगर पंचायत , आष्टी 


४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जून १८-२४ , २०२० : जेष्ठ/ आषाढ २८-३ , शके १ ९ ४२ , 


भाग १ - पुरवणी 


BY PRESIDENT 


Public Notice 


(By Chief Officer Nagar Panchayat Ashti U /s 28 (4 ) 
ofMaharashtra regional Town Planning Act 1966 No / 
NNA /DP / 134 /2020 DATE 13/052020 Ashti nagar 
Panchayat ( her in after referred to as the said Planning 
authority ) vide its resolution Number 02 date 16.10.2018 
has published the draft development plan of Ashti U /S 
26 ( 1 ) of MRTP Act 1966 ( here in after referred to as 
said act ) in the Maharashtra Government gazette 
Aurangabad Division supplement part - 1 A date 18-24 
October 2018 The Planning committee appointed U /S 
28 ( 2) of this said act after hearing the suggestion and 
objections received for the said draft development plan 


submitted its report to planning authority of date 10th 
December 2019 After considering the planning 
committee the said Planning authority had made some 
changes U / s 28 ( 4 ) of the said act to the draft 
development plan and has decided in its general body 
date Janaury 2020 to submit the draft developmentplan 
for sanction to government U / s 30 of the said act. 

The list of changes made U /s 28 (4 )by the planning 
authority in the said draft development plan are hereby 
published as appendix -A as per the provisions of the 
said act . The draft development plan of Ashti showing 
the above changes is kept open for inspection of the 
public in the office of Nagar panchayat, and Assistant 
Director of Town Planning office Beed during the office 
hours in the working days. 


Proforma A 


DRAFT DEVELOPMENT PLAN – ASHTI (REVI.) 


Details of Proposed modifications as per section -28 (4 ) ofMaharashtra regional and town planning act -1966 


Sr. no 


Decision of planning authority as per section 28 (4 ) of 
Maharashtra regional and town planning act 1966 


Details of published development plan as per 
section 26 of Maharashtra regional and town 
planning act- 1966 

2 
Vasundhar primary school (public semi 
public zone) S.No. 716 


1 


3 


1 


Areais deleted from public semi- public zone and is included in 
residential zone as per resolution of planning authority 


2 


2 


Swami vivekanand college S. No 470/3 


Areas is deleted from public semi- public zone and is included in residential 
zone as per resolution of planning authority 


3 


Site no -23 weekly market 


Area under this site is partly deleted and included in residentialzone due to 
sanctioned layouts with NA permission . Also site No23 (A ) vegetable 
market is newly proposed on remaining area. And site no 23 weekly 
market is relocated to S.No 149 as shown in the plan as per resolution of 
planning authority 


4 


Site no - 14 garden 


Area under this site is deleted and included in residential zone and 
site is relocated on S. No 471 as shown in the plan as per 
resolution ofplanning authority 


07 


S.No 910 to 913 , S.No 914 (partly ) 


The area of S.No 910 to 913 , 914(part) is deleted from agricultural 
zone and included in residential zone asper resolution ofplanning 
authority 


6 


S.No 217,480,456 , 142,478,479,908 


The entire area of S.No217,480,456 , 142,478,479 and 908 is 
deleted from agricultural zone and included in residential zone as 
per resolution ofplanning authority 


7 


Site no 6 and 7 extension of cremation ground 


Site is redesignated as garden asper theresolution of planning authority 


8 


S.No. 18 to 23 and 18.00 m wide D.P road in S.N. 25 
municipal boundary to shekhapur 


The area under 18.00m wide DP road is deleted and included in residential 
zone as per the resolution ofplanning authority 


9 


Site no - 29 Educational complex S.No 05 


The entire area of this site is deleted and area so released is included in 
residentialzone. And this site is relocated in S.N 726 as shown on the 
plan as per resolution ofplanning authority 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जून १८-२४ , २०२० : जेष्ठ / आषाढ २८-३ , शके १९ ४२ , 


४ ९ 


10 


12 m wide DP road in S.N 719 to 722 


The area under 12.00m wide road is deleted and included in residential 
zone also 12.00 m wide road is proposed in S.N.719 as shown on the 
plan asperresolution ofplanning authority 


11 


Site no- 1 town hall and library 


The entire area of this site is deleted and included in residential zone as 
per resolution of planning authority and also this site is relocated in S.No 
725 as shown on the plan as per resolution of planning authority 


12 


Site no - 31 cremation ground 


The entire area under this site is deleted and included in residential zone 
and this site is relocated in S.N.710 as shown on the plan as per 
resolution ofplanning authority . 


13 


S.No 726 to 727 


Agricultural/ no development zone of these S.No are to deleted and 
included in residential zone as per resolution of planning authority 


14 


S.No 467 existing cremation ground 


There is no utilization of existing cremation ground therefore it is designated 
as site no.36 parking as per resolution ofplanning authority 


15 


Burial ground Gaothan 


Existing burial ground in gaothan is newly designated as site no.37 
childrenspark asper resolution of planning authority 


16 


12.00 m wide DP road in S.N 471 and 472 


Area under 12.00 m wide DP road is deleted from these S.No 
and included in residential zone as per resolution of planning 
authority 


17 


Correction in S.N 714,917,919 


Instead of S.No 714 read as sr no 713 


Instead of S.No 917 read as sr no 714 


Instead of S.No 919 read as sr no 710 


18 


Site no - 27 Shopping centre 


shopping centre is redesignated as garden asperresolution ofplanning 
authority 


19 


Existing burial ground S.N. 921 and 923 


Existing burial ground is redesignated as shopping centre and 
parking as per resolution of planning authority 


20 


Durgah and burial ground in gaothan 


Site no 39 children park is newly proposed on the Durgah and 
burial ground land in gaothan as per resolution ofplanning 
authority 


21 


Burial ground in S.N 708 


Cremation ground instead of burial ground is proposed as per 
resolution of planning authority 


22 


S.N 919 parking 


Site no 40 parking is newly proposed in S.N919 as 
shown on plan asper resolution ofplanning authority 


23 


ITI in gaothan 


Site No.41 shopping centre and parking is newly proposed on ITI 
land in gaothan as per resolution of planning authority 


24 


S.N 920 shopping centre Nagarpanchayat 
building and parking 


25 


S.N920 shopping centre 


Site No. 42 Shopping centre ,Nagarpanchayat building and 
parking is newly proposed in S. N 920 as perresolution of planning 
authority 
Site No.43 Shopping centre is newly proposed on Talathi 
and subregistar land in S.N 920 as per resolution of 
planning authority 
This site is redesignated as shopping centre as per 
resolution of planning authority 


26 


Site No. 25 Nagarpanchayat Office 


40 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जून १८-२४ , २०२० : जेष्ठ/ आषाढ २८-३ , शके १९ ४२ , 


भाग १ 


पुरवणी 


Widening ofExisting roads in gaothan area is proposed as follows as per 


27 


Widening of existing road in gaothan 


resolution of planning authority 


1 Annabhau sathe chauk to shanimandir- 15.00m 


2. Shanimandir to kamanvesh - 12.00 m 


3.Kamanvesh to talwarnadi-9.00m 


4 Shanimandir to shekapur road -15.00m 
5.Anandhrushi chauk to sambhaji chauk- 12.00m 


6.Sambhaji chauk to bhajimarket-9.00m 


7.Bhajimandi to mehar galli road -9.00m 
8.Shri. Bhoj hosue to shekapur road- 9.00m 


9.Kamanvesh to statehighway - 12.00m 


10.Kamanvesh to sambhaji chauk - 9.00m 


11 Pathade complex to anilbhaiyya chauk - 9.00m 


12.Dwarke house to state highway- 12.00m 


13.Sanap hospital to weekly market(bajartal)-12.00m 


14.Tipu sultan chauk to Buddha vihar - 9.00m 


28 Slaughterhouse 


Site no . 44 slaughterhouse of area 1ha is newly proposed in S.N.695 as 
per resolution ofplanning authority 


2912 m wide DP road in S.No 464(partly ), 465 and S.No 461 


Area under 12.00 m wide DP road in these S.Nis deleted and included 
in residentialzone asper resolution of planning authority 


30 


Site no - 16 eduactional complex 


Area under site no . 16 educational complex is deleted and included in 
residential zone and this site is relocated in S.No 472 as shown on the 
plan asperresolution ofplanning authority 


31 


15.00 m wide DP road in S. N 472 


Area under 15.00 m wide DP road in S. N 472 is deleted and included in 
residentialzone and this 15.00m wide DP roadis newly proposed in 
same S.No as shown on the plan asper resolution ofplanning authority 


32 S.No 472 play ground 


Site no. 45 Play ground in S.No 472 is newly proposed as shown on the 
plan as per resolution of planning authority 


Site No 21 garden and site no 22 play ground 


33 


Area under site no.21 and 22 is partly deleted and included in residential 
zone by keeping the area of site as per published plan .And 12.00m wide 
road passing through these reservations is proposed to municipal limit as 
shown on plan as per resolution of planning authority 


President, 
Nagarpanchayat, Ashti 


Chief Officer, 
Nagarpanchayat, Ashti 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE. PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD -431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 

CHARNI ROAD , MUMBAI- 400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


